मातोश्री तुलसी शिक्षण प्रसारक संस्था, औरंगाबाद 
संचलित सुपर थर्टी इंग्रजी शाळा, जटवाडा रोड, 
eyo परिसर, जि.औरंगाबाद या शाळेचे, सर्व्हे 
नं.१८७/१, प्लॉट डी, उषाकिरण हौसिंग सोसायटी, 
म्हसोबा नगर, हर्सुल टी पॉईंट, जि.औरंगाबाद येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MRR ३२१८/प्र.क्र.४११/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०१८ 
वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 

दिनांक ३१ जुले, २०१३. 

संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/लले/प्राथ/स्थलां/८६४/६५/ 
२०१७-१८, दिनांक २२/०६/२०१७ चे पत्र 

प्रस्तावना :- 

मातोश्री तुलसी शिक्षण प्रसारक संस्था, औरंगाबाद संचलित सुपर थर्टी इंग्रजी शाळा, जटवाडा 
रोड, हर्सुल परिसर, जि.औरंगाबाद या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व उच्च 
प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ७ वी) शाळेचे, सर्व्हे नं.१८७/१, प्लॉट डी, उषाकिरण हौसिंग सोसायटी, म्हसोबा 
नगर, हर्सुल टी पॉईंट, जि.औरंगाबाद येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेच्या सध्याच्या ठिकाणी अपुऱ्या भौतिक सुविधा असल्यामुळे भाडयाने घेतलेल्या 
स्वयंपूर्ण इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची स्थलांतरास संमती असल्याची लेखी स्वरूपात खात्री करणे तसेच 
शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करणे आवश्यक राहील. 
(3) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल 
होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले शपथपत्र 
सादर करणे आव्यक राहील. 
(४ संबंधित इमारतीमध्ये शाळा सुरू करण्यास आक्षेप/ हरकत नसल्याची खात्री करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच इमारतीचा भाडेकरारनामा किमान ५ वर्षासाठी करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१८/प्र.क्र.४११/एसएम-१ 


(५) शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक सुविधा 
आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या 
स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले MIATA सादर करणे आवश्यक राहील. 
(६) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(७ स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये 
बदल होणार नाही. 
(८) सदर झाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी कार्यरत 
राहील. 
(९) सदर शाळा ही कायम विनाअनुदानित तत्वावरील असल्याने त्यामध्ये कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(१०) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास 
स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र.(२), (३) व (४) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१२४८१८१०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp fa V i n R aj a fa mM ou=School Education And Sports, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed 


M U Nn d h e 4f4fce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin 
Rajaram Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग,मुलींचे आयटीआय समोर, मनपा रोड, 
मिपा इमारत, भडकलगेट, औरंगाबाद 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
४) अध्यक्ष/ सचिव, मातोश्री तुलसी शिक्षण प्रसारक संस्था, औरंगाबाद 
4) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


